बधीरीकरण तज्ञ या संवर्गातील पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने देण्यात 
आलेल्या पदस्थापनेमध्ये अंशत: बदल 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः पदोन्न-११२२/प्र.क्र.२८३(४)/सेवा-२ 
गोकुळदास DA तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल ळ इमारत १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ : (१) सा. आ. वि., शासन आदेशा क्र.पदोन्न-११२१/प्र.क्र.३१५/सेवा-२, दि.०१ ऑगस्ट, २०२२ 
(2) शासन आदेश समक्रमांक दिनांक २१ फेब्रुवारी,२०२३. 


शासन शुध्दीपत्र :- 


संदर्भीय दिनांक २१ फेब्रुवारी,२०२३ रोजीच्या शासन आदेशातील अ.क्र.१ येथील डॉ. सुनंदा 
विष्णूपंत गोरे यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या सुधारीत पदस्थापनेच्या स्तंभ-४ मध्ये “बधीरीकरण तज्ञ, सामान्य 
रुग्णालय, बीड” ऐवजी “बधीरीकरण तज्ञ, स्री रुग्णालय, अंबाजोगाई, जि.बीड” असे वाचावे. 
२. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२०१३३२५३०९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHIVDAS 
MAHADEO 
DHULE 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-११२/प्र.क्र.२८३(४)/सेवा-२ 


४. संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे. 

६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 

७. सह संचालक, आरोग्य सेवा (सवी. 

८. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.) मुंबई 

९. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 

१०. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय (सवी 
११.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

१४. प्रधान सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 

१५. सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय यांचे स्विय सहायक 

१६.सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई यांचे मार्फत) 
१७. निवडनस्ती सेवा-२ 


KKEKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


